अस्थायी पदे पुढे चाळू ठेवण्यास 
मुदतवाढ देणेबाबत - 

जिल्हा व सत्र न्यायालय बीड , 
दिनांक ०१ ऑक्टोबर, २०१९ ते 

२९ फेब्रुवारी, २०२० या कालावधीसाठी ... 


महाराष्ट्र शासन 
विधि व न्याय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः पदनि २०१ ९/प्र.क्र.६१/का.१२ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
तारीख: २० सप्टेंबर, २०१९ 


वाचा - 

१ शासन निर्णय विधि व न्याय विभाग क्रमांकः एचसीटी १००२/१२८९/(१६२)/नऊ / चार, 
दिनांक ०८.०९.२००३ 

२ शासन निर्णय वित्त विभाग क्रमांकः पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., 
दिनांक ११ सप्टेंबर, २०१९ 

३ शासन निर्णय विधि व न्याय विभाग क्रमांकः पदनि २०१९/प्र.क्र.६१/का.१२, 
दिनांक ०१ मार्च, २०१९ 

४ प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधिशा, जिल्हा व सत्र न्यायालय बीड यांचे पत्र क्रमांक 
O.No.Adm./§&3§¢/2098, दिनांक ०६.०८.२०१९ 


शासन निर्णय - 


संदर्भाधीन दिनांक ०१ मार्च, २०१९ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये जिल्हा व सत्र न्यायालय बीड 
यांच्या आस्थापनेवरील १०४ अस्थायी पदांना दिनांक ३० सप्टेंबर, २०१९ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली 
आहे. संबंधित न्यायालयांचे कामकाज सुरळीत सुरु राहण्यासाठी खाली दर्शविलेल्या तक्त्यात नमूद 
केल्यानुसार १०४ अस्थायी पदांना दिनांक ०१ ऑक्टोबर, २०१९ ते २९ फेब्रुवारी, २०२० या 
कालावधीसाठी मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः पदनि २०१९/प्र.क्र.६१/का.१२ 


अ.क्र पदनाम दिनांक दिनांक पदनिर्मितीचा / दिनांक 
३०.०९.२०१९ | ०१.०३.२०१८ समावेशनाचा ०१.१०.२०१९ 
पर्यंत मुदतवाढ ते शासन निर्णय पासून 
दिलेली पदे | २८.०२.२०१९ | क्रमांक व दिनांक | २९.०२.२०२० 
या कालावधीत पर्यंत मुदतवाढ 
नव्याने निर्माण द्यावयाची पदे 
केलेली पदे / 
रिक्‍त पदे / 
मुदतवाढ 
आवड्यक 
नसलेली पदे 
| a | २ ३ PB 4 ६ 
(१ | अधिक्षक Pd कंत्राटी तत्वावरील Pd 
2 सहायक अधिक्षक ७ ५ पहारेकरी पदांना ७ 
3 लघुलेखक SA. Tas मुदतवाढ आवश्‍यक १ 
४ लघुलेखक नि.श्रे. १७ नसल्याचे प्रमुख १७ 
ae Sas जिल्हा व सत्र 
५ वरिष्ठ लिपिक ९ as ९ 
न्यायाधिठा बीड 
र्‌ कनिष्ठ लिपिक ca यांनी दिनांक ३२ 
मुख्य बेलिफ 5 99.02.2098 . 
बेलिफ १३ रोजी कंळविळे १३ 
९ वाहन चालक ae आहे. a 
(१० | ० उदकी २ २ 
११. | १ सफाईगार ३ ३ 
१२ पहारेकरी ३ af 3 
93 झेरॉक्स मशीन श्या is 
चाळक 
१४  |पुस्तकबांधणीकारा | १ | fa 
१५ शिपाई ११ pad q 
एकूण १०४ १०४ 
> विधि व न्याय विभाग कार्यासन ९ यांचेकडून मुदतवाढ मिळणारी पदे या शासन निर्णयातून 
वगळली आहेत. 
३. यासाठी येणारा खर्च "२०१४-न्यायदान" या मुख्य लेखाशीर्षाखाली “१०५ (दोन) जिल्हा व 


सत्र न्यायाधिश", “१०५-(तीन) दिवाणी न्यायाधिश" व "१०८ फौजदारी न्यायालये" यांपैकी योग्य त्या 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः पदनि २०१९/प्र.क्र.६१/का.१२ 


लेखाशीर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा व त्या लेखाशीर्षाखालील संबंधित वित्तिय वर्षासाठी मंजूर 
अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


४. सदर झासन निर्णय, वित्त विभाग, शासन निर्णय क्रमांक विअप्र २०१३/ प्र.क्र.३०/ २०१३/ 
विनियम, भाग-२, दिनांक १७एप्रिळ, २०१५ नुसार वित्तिय अधिकार नियम पुस्तिका, १९७८ भाग पहिला, 
उपविभाग तीन मधील अ.क्र. ४ चा परिच्छेद क्र.२७(२) (क) अन्वये तसेच, वित्त विभागाच्या शासन निर्णय 
क्रमांक पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दिनांक ११ सप्टेंबर, २०१९ अन्वये प्रशासकीय विभागांना 
प्रदान केलेल्या अधिकारांन्वये निर्गमित करण्यात येत आहे 


दघ. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०९२०१०२२०९७११२ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


Digitally signed by Bhagyashree Rajendra Bhaidk 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
B h a g ya 5 h re e eens य आन बी 039bbdf028022a8b9 
R aj e n d | a B h a | d ka | : icy जती eateries reine aH ire b0903e8194a7413a7 


2019.09.20 15:53:47 +05'30' 


(भाग्यश्री भाईडकर) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 


१. महाप्रबंधक, मा.उच्च न्यायालय मुंबई, 

२. प्रबंधक (निरीक्षणे-१), मा.उच्च न्यायालय मुंबई, 

३. प्रबंधक, मा.उच्च न्यायालय मुंबई, खंडपीठ नागपूर, औरंगाबाद 
४. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)-एक, महाराष्ट्र मुंबई, 

५. महालेखापाल (लेखापरीक्षा) एक, महाराष्ट्र मुंबई, 

६. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) दोन, महाराष्ट्र नागपूर, 

७. महालेखापाल (लेखापरीक्षा) दोन, महाराष्ट्र नागपूर, 

८. सह सचिव, विधि व न्याय विभाग, नागपूर, औरंगाबाद, 

९. प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधिश, बीड, 

१०.जिल्हा कोषागार अधिकारी, बीड, 

११.उप कोषागार अधिकारी, बीड, 

१२. वित्त विभाग, आ.पु.क., व्यय-५, अर्थसंकल्प ११, मंत्रालय, मुंबई 
१३.विधि व न्याय विभाग, कार्यासन २३ व २४, 

१४.निवडनस्ती (का.१२) 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


